स्वातंत्रयासाठी सात मैल 


रॉबर्ट स्मॉलचे स्वातंत्र्याचे स्वप्न त्यांचे मुळगाव 
ब्यूफोर्ट, दक्षिण कैरोलिनामध्ये सुरु झाले, जे चार्ल्सटनच्या 
तटाखाली वनीकरण असलेल्या बेटांच्या समुहातले मोठे 
शहर होते. त्यांचा जन्म १८३९ मध्ये मैककी परिवारच्या 
कामाच्या ठिकाणी एका गुलामाच्या घरात झाला. 


रॉबर्टची आई एक घरेलू नोकर होती, आणि जेव्हा तो जवळपास सहा वर्षाचा झाला 
तेव्हा रॉबर्टने पण मैककीच्या घरी काम करण्यास सुरुवात केली. तो मास्टर मैककी यांच्या 
पकडण्याच्या गळात खाणे टाकत असे. सहृदयी आणि गप्पिष्ट रॉबर्ट, आपल्या मात्रकाचा 
आवडता गुलाम झाला होता. 


एक आवडता गुलाम म्हणून , 
रॉबर्टचे जीवन इतर गुलामांच्या 
तुलनेने सोप्पे होते. तरीही त्याने 
लहानपणापासून गुलामांचे हाल 
जवळून बघितले आहे. शेजारच्या 
मळ्यामध्ये त्याने गुलामांना तोपर्यंत 
चाबकाने मारतांना बघितत्रे आहे 
जोपर्यंत त्यांच्या अंगातून रक्‍त निघत 
नाही. गुलामांना छोट्या छोट्या 
गोष्टींसाठी शिक्षा मिळत असे. जसे 
काही मिनिटे शेतावर उशिरा पोहचणे, 
तण काढणे विसरून जाणे, पुरेसे 
वेगात काम न करणे. इत्यादी. 
शहरामध्ये रॉबर्टने त्याच्या वयाच्या 
मुलांना आणि मुलींना लिलावात 
प्राण्यांसारखे विकतांना बघितले होते. 


मैककी त्याच्याबाबत दयाळू 
होते, रॉबर्टला गुलामीचा तिरस्कार 
वाटत असे. त्याला लवकरात लवकर 
मुक्‍त व्हायचे होते. 


१८५१ मध्ये, जेव्हा रॉबर्ट बारा 
वर्षाचा झाला, तेव्हा मैककी परिवाराने 
त्याला उसे चार्ल्सटनमध्ये राहण्यासाठी 
आणि काम करण्यासाठी पाठवले. पूर्ण 
दिवस-रात्र तो टेबलवर वाट बघत बसे 
आणि छान छान पदार्थाच्या प्लेट 
हॉटेलच्या खोल्यामध्ये नेऊन देत असे. 
रॉबर्ट एक महिन्यात पाच डॉलर कमवत 
असे पण त्याला ते पैसे आपल्या 
मालकाला द्यावे लागत असे. 


ज्यावेळी रॉबर्ट काम करत नसे 
तेव्हा तो समुद्रावर फिरायला जात असे. 
तिथे त्याने सर्व प्रकारच्या बोटी 
बघितल्या. त्याला या गोष्टीचे आकर्षण 
वाटत होते की त्या जगात कुठेही जाऊ 
शकतात. 


रॉबर्टला जहाजावरील कामगारांशी 
बोलायला आवडत असे. हळू आवाजात 
त्याने 'उत्तर' च्या बाबत गोष्टी ऐकल्या, 
जिथे काळ्या लोक वाचायला आणि 
लिहायला शिकू शकत होते, तसे स्वातंत्र्य 
त्यांना होते. आपण कमावलेले धन 
आपल्याजवळ ठेवण्यास ते स्वतंत्र होते. 
हे ऐकून रॉबर्टच्या डोळ्यात आशा 
चमकली. एक दिवस तो स्वतंत्र होईल. 


टायटल दक्षिणेतील काळ्या लोकांसाठी जहाजाच्या पायलटासाठी होते. 
क 3 हि र - 
|! कू 


समुद्र किनाऱ्यावर अधिक वेळ घालवण्यासाठी उत्सुक असलेल्या, रॉबर्टला मास्टर मैककीने जहाजातून माल उतरवण्याचे काम 
मिळाले. रॉबर्टने खूप मेहनत केली. तो स्मार्ट आणि विश्‍वासू होता आणि पंधरा वर्षाच्या वयात तो भरोसेमंद था, और पंद्रह सालला 
फोरमैन झाला आणि तो आपल्या वयाच्या दुप्पट पुरुषांना आदेश देत असे. 

शेवटी रॉबर्ट नोकरीची दिनचर्या आवडेनाशी झाली, म्हणून त्याने शिपयार्डमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली, ज्यात जहाजाचे शीड 
बनवण्याचे काम होते. रॉबर्टला पाण्यात जहाजाच्या परिक्षण करण्यात मजा येऊ लागली आणि त्याने लपलेल्या खडकांना लक्षपूर्वक 
बघण्यास सुरुवात केली आणि नेविगेट करण्यास शिकला. त्याच्या बॉसचा दावा केला की त्याच्याकडे एक व्हीलमॅनचे कौशल्य आहे, हे 


शी 


रॉबर्ट सतरा वर्षाचा होता तेव्हा त्याची भेट चार्ल्सटन हॉटेलची 
मोलकरीण हॅना जोन्सशी झाली, ती सॅम्युअल किंगमैनची दासी होती. 
रॉबर्टला हॅनाचे चमकणारे डोळे आणि तेज बुद॒धीचे प्रेम वाटत होते, 
तो आपले सर्व जीवन तिच्याबरोबर घालवू इच्छित होता. लग्न 
करण्यासाठी आणि एकत्र राहण्यासाठी जोडप्याने आपल्या 
मालकांबरोबर समझोता केला. रॉबर्ट आणि हॅना आपली नोकरी स्वतः 
शोधतील. प्रत्येक महिन्याला रॉबर्ट, मैकीला पंधरा डॉलर देईल. 
जोडप्याने मिळवलेले बाकी उत्पन्न त्यांचे स्वतःचे होईल. 


रॉबर्ट आणि हॅनाने १४ डिसेंबर १८५६ ला लग्न केत्रे आणि 
फेब्रुवारी १८५८ मध्ये त्यांचे पहिले मुल एलिजाबेथचा जन्म झाला. 
जेव्हा रॉबर्टने आपल्या छोट्या मुलीला उचलले तेव्हा या जाणीवेने तो 
दुःखी झाला की एल्रिजाबेथ त्याची नाही,ती हॅनाच्या मालकाची संपत्ती 
होती. म्हणून रॉबर्टने आठशे डॉलरला आपल्या पत्नी आणि मुलीचे 
स्वातंत्र्य खरेदी करण्याचा सोंदा केला. वास्तवात रॉबर्ट अजूनही 
गुलाम होता. पण आता हॅना आणि एल्रिजाबेथ जिथे रॉबर्ट जाईल 
तिथे जाऊ शकत होत्या. 


रॉबर्ट आणि हॅना यांना माहीत नव्हते की ते एवढे पैसे कसे 
वाचवतील; पण ते प्रयत्न करणार होते. 


संध्याकाळी, मेणबत्तीच्या 
प्रकाशात, हॅना चार्ल्सटनच्या श्रीमंत 
महिल्यासाठी कपडे शिवत असे. 
प्रवाहांचे तक्ते आणि नकाशांचे 
अध्ययन करत असे. त्याने प्रत्येक 
खाडी,वाळूचे ठीग आणि पाण्याचे 
करंट असणाऱ्या स्थानांची नोंद केली. 

त्रवकरच रॉबर्ट जत्रमार्गोना 
कुशततापूर्वक नेविगेट करु 
लागला.किनाऱ्याबरोबर तो जिथे 
वनीकरण आहे अशा बेटांवर बोटी 


घेऊन जात असे. उन्हाळ्यात त्याने 
एका स्कुनर बोटीवर नाविक म्हणून 
काम केले. त्याचे समर्पण आणि 
कोशल्यामुळे तो चार्ल्सटनमधला 
सर्वश्रेष्ठ नाव संचालकांमधला एक 


आहे अशी प्रसिद्धी त्याला मिळाली. 

तीन वर्षानंतर रॉबर्ट आणि 
हॅनाने सातशे डॉलर वाचवले. जोडपे 
आपल्या ध्येयाच्या जवळ होते,पण 
त्यावेळी देशात एक वादळ सुरु झाले 
होते. 


१८६१ च्या वसंतापर्यंत, चार्ल्सटन वादळात 
होता. बराच काळापासून उत्तरी आणि दक्षिण 
राज्यातील गुलामांना घेऊन वाद चालू होते. 
जसजसा देशाचा विस्तार पश्‍चिमेकडे 
झाला,दक्षिणेकडच्या लोकांना नवीन क्षेत्रात 
सुद्धा गुलामीची प्रथा पाहिजे होती. पण 
उत्तरेकडच्या लोकांना ते योग्य वाटत नव्हते. 
१८६० मध्ये अब्राहम लिंकन, ज्यांनी 
गुलामगिरीला विरोध केला ते राष्ट्रपती निवडले 
गेले. मग दक्षिण कैरोलरिना, संयुक्‍त राज्य 
अमेरिकेतून वेगळा झाला. काही इतर दक्षिण 
राज्यांनी तेच केले. वेगळे झालेल्या राज्यांनी 
मिळून अमेरिकेच्या कॉन्फेडरेट स्टेट्सचे संघटन 
केले. उत्तरी राज्य संयुक्‍त राज्य अमेरिका 
"संघ" झाला. 


कॉन्फेडेरसीने लवकरच दक्षिणेतील काही 
ठिकाणांवर कब्जा केला पण संघाने चार्ल्सटन 
हाबंरमध्ये फोर्ट सुमटरवर नियंत्रण ठेवले. 
एप्रिल १८६१ ला, फोर्ट सुमटरसाठी एक लढाई 
झाली आणि शेवटी कॉन्फेडेरसी त्यावर कब्जा 
केला. मग उत्तर आणि दक्षिणेच्या मध्ये 
गृहयुद्‌्ध सुरु झाले. 


रॉबर्ट आणि हॅनासारख्या गुलामांसाठी 
युद्धामुळे अनिश्‍चितता आली. पण त्याबरोबरच 
एक आशाही होती, जर उत्तर जिंकले तर 
गुलामी नष्ट होईल. 


चार्ल्सटन हार्बरमधल्या व्यावसायिक 
जहाजांचे दळणवळण कमी झाले. त्यामुळे 
शिपयार्डमध्ये रॉबर्टसाठी काही काम राहिल्रे 
नाही. जुलैमध्ये त्याने "प्लांटर", १४.७ फुट, 
लाकडावर चालणाऱ्या स्टीमरवर एक डेकहैंड 
म्हणून नोकरी केली. कधी ते जहाज कापूस 
निर्यात करत असे पण आता ते सैनिक, 
हत्यारे, आणि पुरवठा करणाऱ्या एका सशस्त्र 
जहाजात रूपांतरित झाले होते. 


रॉबर्टने "प्लांटर" वर काम करून 
उन्हाळ्यात बंदरात आणि तटावर संघीय 
सुरक्क्षा मजबूत केली. त्याने “सुरुंग” ठेवले, 
लाइटहाउस नष्ट केले आणि नवीन ठिकाण 
तयार केले. आपल्या मनातून रॉबर्टला वाटत 
होते की संघाने युद्ध जिंकावे. 


रॉबर्टच्या नेविगेशनच्या कौशल्यामुळे 
आणि जलमार्गाच्या ज्ञानामुळे "प्लांटरचे 
अधिकारी प्रभावित झाले. मग विश्‍वास 
आणि सम्मानाने रोबर्टला व्हीलमैन म्हणून 
पदोन्नती मिळाली. कारण आता रॉबर्ट नाव 
चालवण्याची जबाबदारी होती, त्यामुळे 
बंदरावरील काही किल्ले पार करण्यासाठी 
गुप्त वाफेची शिट्टी वाजवून संकेत देण्यास 
तो शिकला. 


१८६१च्या शेवटी अचानक रॉबर्ट आणि हॅनासाठी स्वातंत्र्य जवळ 
आले. यूनियन (संघीय) नेवीने चार्ल्सटनच्या तटावरील पोर्ट रॉयलवर 
कब्जा केला. एका केंद्रीय जहाजांच्या समुहाने चार्ल्सटन हार्बरच्या 
प्रवेश दूवारावर नाकाबंदी केली. कप्तानाच्या दुर्बिणीतून आता रॉबर्ट 
उत्तरेकडचे जहाज बघू शकत असे. संघाचे क्षेत्र आणि स्वातंत्र्य 
त्याच्यापासून थोडे लांब होते - केवळ सात मैल दूर. 


त्यामुळे रॉबर्टला आशा वाटली आणि त्याने दृढ़ संकल्प केला, 
कारण तेव्हाच त्याचा मुलगा, रॉबर्ट जूनियरचा जन्म झाला. आता 
आधीपेक्षा जास्त, रॉबर्टना जाणवले की त्याला स्वतःसाठी आणि 
आपल्या वाढत्या परिवारासाठी स्वातंत्र्याचा रस्ता शोधायला हवा. 


शेवटी जेव्हा संधी आली तेव्हा त्याची सुरुवात एका मजेने झाली. 
एका संध्याकाळी जहाजावरील गोरे अधिकारी रात्र काढण्यासाठी तटावर 
गेले, अर्थात हे सैन्यांच्या नियमा विरुद्ध होते. मजेत चालकातील 
दलातील एकाने रॉबर्टच्या डोक्यावर कप्तानाची टोपी ठेवली. मग 
रॉबर्टने आपले दोने बाहू एकमेकांत गुंतवले आणि तो कप्तानासारखा 
चालू लागला. सगळे हसू लागले. रॉबर्टची उंची कमी असल्याने 
कप्तानाची बरोबरी अद्‌भुत वाटत होती. 


अचानक रॉबर्ट गंभीर झाला आणि त्याने लोकांना म्हटले की 
त्यांनी त्यांची चेष्टा त्यांच्याकडेच ठेवावी. त्यांच्या डोक्यात एक विचार 
आला. 


रॉबर्टने हॅनाला आपली योजना 
सांगितली एका रात्री जेव्हा अधिकारी 
किनाऱ्यावर असतील तेव्हा रॉबर्ट 
आणि चालक दल "प्ल्रांटर" 
चोरण्याचा विचार करत आहे. त्यांचा 
परिवार जवळच्या घाटात लपून 
राहतील आणि रस्त्यात "प्लांटर" 
त्यांना घेईल. गवताची टोपी घालून 
आणि वाफेची गुप्त शिट्टीच्या 
संकेतांना उत्तर देऊन, रॉबर्ट 
किल्ल्याच्या रक्षकांना जहाजाला जावू 
देण्यासाठी युक्ती करू शकतो. तो 
"प्लांटर" ला संघाच्या ताफ्याजवळ 
आणि स्वातंत्रासाठी रवाना होईल. 


हॅनाने विचारले की जर ते 
पकडले गेले तर काय होईल? 
रॉबर्ट म्हणाला की कदाचित त्यांना 
गोळी मारली जाईल. हॅना क्षणभर 
गप्प बसली आणि मग ती 
त्याच्याबरोबर जाण्यास तयार झाली. 
ती पण स्वातंत्र्याच्या एकमात्र 
संधीसाठी आपला आणि आपल्या 
मुलांचा जीव धोक्यात टाकण्यास 
तयार झाली. 


रॉबर्टने आपल्या सहकाऱ्यांना 
योजनेबद्दल सांगितले आणि त्यांनी ती 
गोष्ट गुप्त ठेवण्याचे वचन दिले. त्याने 
त्यांना हे ही सांगितले की जर काही चुकीचे 
झाले तर ते स्वतः बंदी होण्याच्या ऐवजी 
ते जहाज बुडवतील. जर जहाज़ लवकर 
बुडाले नाही तर ते सर्वजण एकमेकांचा हात 
पकडून पाण्यात उडी मारतील. त्याचे 
सहकारी याच्याशी सहमत झाले. त्यांनी 
रॉबर्टवर विश्वास ठेवला कारण ते 
स्वातंत्र्यासाठी तळमळत होते. 


पळण्याची वेळ रॉबर्टवर सोडली होती. 
आता त्याला योग्य वेळ निवडायची होती. 


रोज रॉबर्ट बघे आणि ऐके. १८६१च्या 
वसंतात एक वेळ आली. "प्लांटर" च्या 
चालकांना चार्ल्सटनच्या दक्षिण-पश्‍चिमेला 
एका नदीची रखवाल्री करण्यासाठी चार 
तोफांना बंदरात बांधल्या जाणाऱ्या 
किल्ल्यात घेऊन जायच्या होत्या. 
कप्तानालला वाटत होते की हे काम सोमवारी 
अंधार होण्याच्या आधी पूर्ण व्हावे. 
अधिकाऱ्यांनी त्या रात्री तटावर जाण्याची 
आणि सकाळपर्यंत तिथेच थांबण्याची 
योजना आखल्ी. 


रॉबर्टला वाटले की तो या संधीची वाट 
बघत होता. 


12 मेला "प्लांटर" ने तोफा भरण्यासाठी नदीचा प्रवास केला. रॉबर्ट आणि त्याच्या साथीदारांना माहीत 
होते की संघासाठी हत्यार किती महत्वाचे आहेत. त्यांनी तोफांची पाठवणी उशिरा करण्याची आणि 
त्याच्याबरोबरच पळण्याची योजना तयार केल्री. 

त्या दिवशी खलाश्यांनी जाणूनबुजून हळूहळू काम केले. त्यांनी गाठी मोजल्या आणि दोऱ्या पाडल्या. 


रॉबर्टचे डोके काम करू लागले जेव्हा त्याने "प्लांटर* परत बंदरात आपल्या गोदीमध्ये 
आणले.वाचण्याची वेळ जवळ येत होती. आशेने त्याचे ह्दय धडकत होते. तो सावध होता त्याचा उत्साह 
कोणाच्या नजरेस न पडो. शेवटी अधिकाऱ्यांनी रॉबर्टवर भरोसा करत म्हटले की ते नावेला सकाळी लवकर 
घेऊन जाण्यास तयार आहेत. 


रॉबर्टने लगेच चालक दलाला एकत्र केले 
आणि एकदा परत योजनेवर काम केले. मग 
दलातील लोकांनी कामाला सुरुवात केली. 
स्टीम बॉयलरला चालवण्यासाठी डेकवर 
जळणासाठी लाकडाचा ढीग भरला. आणि 
प्रत्येक साधनाची दोनदा तपासणी केली.. 
रॉबर्टने एक सफेद झालरचा शर्ट, एक ड्रेस 
जॅकेट आणि कप्तानाची मोठी टोपी घातली. 


पहाटेचे तीन वाजले होते जेव्हा 
बॉयलरमधून वाफ भुंकली. कॉन्फेडरेट आणि 
साउथ कैरोलिनाचा झेंडा वर उचलला गेला. 
पायलट हाउसमधल्रे चाक रॉबर्टने पकडले 


आणि त्याने "प्लांटर“ला आपल्या गोदीपासून 
दूर नेले. जहाज काही अंतरावर नदीच्या 
वर थांबले. चालक दलाच्या कुटुंबांना एक 
नाव चोरली, ज्यात परिवारातले लोक रात्र 
झाल्यावर लपून बसले होते. 


रॉबर्ट खोल पाण्यात अस्वस्थ होऊन 
डोकावत होता. आणि जहाजातील किंमती 
सामानाबरोबर येण्याची वाट बघत होता. 
काही वेळ गेल्यावर त्याला ती नाव दिसली. 
एकदम शांत वेळेत परिवार "प्ल्रांटर" मध्ये 
चढले आणि त्यांना डेकच्या खाली नेले गेले. 


जसे जहाज फोर्ट सम्टरच्या विशाल भिंतीजवळ पोहचले, 
रॉबर्टने बघितत्रे की सकाळ होत आहे. "प्लांटर" चा भरती ओहोटी 
मुळे काही वेळ गेला. सकाळच्या उजेडात कदाचित चौकीदाराला 
कळेल की रॉबर्ट कप्तान नाही. चालक दलातील एका चिंतित 
सहकायाने रॉबर्टला स्वातंत्र्यासाठी पाण्यात लवकर चालण्यास 
सांगितले. पण रॉबर्टना माहीत होते की जर "प्लांटर“ किल्ल्याच्या 
जवळून गेले, तर त्यावर तोफा टाकल्या जातील, आणि जहाजाचे 
तुकडे तुकडे होतील. म्हणून तो हळू गतीने चालत होता, त्याच 
वेगाने जो गार्डीना अपेक्षित होता. 


रॉबर्टने चालक दलाच्या एका सहकार्याला वल्ही सांभाळायला 
सांगितले.त्याने आपला चेहरा झाकण्यासाठी कप्तानाची गवती टोपी 
काढली आणि पायलट हाउसच्या खिडकीजवळ उभा राहिला. आपल्या 
ड्रेसच्या जैकेटखाली असणारे हृदय धडकत होते. कप्तानाची नक्कल 
करत त्याने आपल्या हाताची घडी घातली. मग हळूहळू रॉबर्टने 
इशारा केला. 


वृ,व,वू.. 
९१ 


(6७ ९९ 


पायलट हाउसपासून ते इंजिन रूमपर्यंत सगळ्यांचे शरीर 
तणावग्रस्त झाले होते. गार्डीकडून “हो” चा इशारा यायला अधिक 
वेळ लागत होता. शेवटी, "प्लांटर* ला जाण्याचे संकेत मिळाले. 
रॉबर्टने आपल्या कपाळावरचा घाम पुसला. आता थोडेसे अंतर राहिले 
बाकी राहिले होते आणि त्यांना अजून एक किल्ला पार करायचा 


होता. 


फोर्ट मोल्ट्री लवकरच आले, आणि "प्लांटर* कोणत्याही अडचणी 
शिवाय पुढे गेले. जोपर्यंत जहाज शेवटी कॉन्फेडरेट बंदूकीच्या टप्प्याच्या 
बाहेर जात नाही तोपर्यंत रॉबर्टने जाणूनबुजून त्याला वेग ठेवला. मग त्याने 
फुल स्टीम अहेडची ऑर्डर दिली! वाफेतून खूप सारे काळया धुराचे ढग 
निघाले. जहाज पुढे गेले, त्याचे वल्हवतांना पाणी पांढरे होत होते. 


एक कन्फेडरेट लुकआउटने आपल्या क्षेत्रातील दुर्बिणीने जहाज वेगाने 
जातांना बघितले. जेव्हा जहाज समुद्राच्या कडे निघाले तेव्हा त्यांना समजले 
की काहीतरी गडबड आहे. घाबरून लुकआउटने अलर्टचा इशारा केला. प्रकाश 
चमकला पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. कोणतीही कन्फेडरेट बंदूक 
आता "प्लांटर“ पर्यंत पोहचू शकत नव्हती. 


संघाचे जहाज़ आणि स्वातंत्र्य त्यांची 
वाट बघत होते. पण "प्लांटर" अजूनही 
सुरक्षित नव्हते. सुरुवातीपासूनच रॉबर्ट या 
शेवटच्या क्षणाबाबत अधिक काळजीत होता. 
चार्ल्सटनहून येणाऱ्या कोणत्याही नावेवर 
संघाचे नाविक आग लावण्यास तयार 
होतील. रॉबर्टला त्यांनी गोळी झाडू नये 
म्हणून त्यांचे मन वळवावे लागले. 
आत्मसमर्पण करत आहोत हे दाखवण्यासाठी 
झेंडा खाली करणे आणि हॅनाची सगळ्यात 
चांगली पांढरी चादर उचलण्याचा आदेश देत 
रॉबर्ट यूनियन फ्लीटच्या जवळचे जहाज 
"ऑनवर्ड" कडे निघाला. सकाळी धुक्यात 
यूनियन लुकआउटला पांढरी चादर दिसली 
नाही. त्याने केवळ एक मोठे जहाज 
धुक्यातून जातांना बघितले. त्याला वाटले 
की ते एक कॉन्फेडरेट जहाज आहे जे त्यांना 
घेरण्यासाठी येत आहे. 


चौकीदारा ने अलार्म वाजवला."प्लांटर" 
वर बंदूकाच्या गोळ्यांनी निशाणा साधला. 
चाकावर वाकून, रॉबर्टने नावेला इकडेतिकडे 
फिरवले. सफेद चादर हवेवर फडफडू लागली. 
अचानक एक केंद्रीय नाविक ओरडला की 
त्यांने सफेद झेंडा बघितला. 


"ऑनवर्ड" कप्तानाने बंदुकधारींना 
आपल्या बंदुका रोखण्याचा आदेश दिला. 
आणि "प्लांटर* ला जवळ येण्यास 
सांगितले. 


पुरुष, महिला आणि मुले "प्लांटर“च्या 
डेकवर पळाले. रॉबर्ट, सरळ आणि गर्वाने 
उठून पुढे गेला आणि त्याने आपली 
कप्तानाची टोपी हवेत वर उचलली. तो 
ओरडला की तो संघासाठी कन्फेडरेट 
तोफांची भेट घेऊन आला होता. 


जेव्हा "ऑनवर्ड" चा आश्चर्यचकित 
कप्तान जहाजावर चढला तेव्हा रॉबर्टने 
त्याला सांगितले की त्यांना वाटले की 
"प्लांटर" अंकल लिंकनसाठी थोडीफार 
उपयोगी पडू शकते. मग रॉबर्टने 
कॉन्फेडरेट जहाज आणि त्यांच्या तोफा 
यूनियन नेव्हीकडे सोपवल्या. 


सफेद चादरीला खात्री उतरवले गेले. 
जसे "प्लांटर" च्या चालक दलाने आणि 
त्यांच्या कुटुंबांनी हे बघितले, की संघाचा 
झेंडा आकाशात फडकत आहे. रॉबर्ट आणि 
हॅनाने आपल्या मुलांना जवळ घेतले. त्यांचे 
मन आशेने भरलेले होते. नव्या दिवसाच्या 
सकाळी ते स्वातंत्र्याच्या रस्त्यावर होते. 


शेवटचे शब्द 


जेव्हा दक्षिण राज्य "प्लांटर" 
जहाजाच्या नकसानीमळे भडकले 
होते,तेव्हा उत्तर राज्याने रॉबर्ट स्मॉलचा 
राष्ट्रीय हीरो म्हणन प्रशंसा केली 
न्य॒यॉर्क हेराल्डने त्याच्या कारवाईला 
यद्ध सरु झाल्यानंतरची सर्वात श्र 
आणि साहसी कामगिरी म्हटले. रॉबर्ट 
संघ नौसेनेसाठी एक नागरिक पायलट 
म्हणून कार्यरत होता. त्याने राष्ट्रपती 
लिंकन यांची भेट घेतली आणि 
आफ्रिकी-अमेरिकींना केंद्रीय सेनेत 
सामील होण्यासाठी समजावले. रॉबर्टने 
पर्वीच्या गुलामांसाठी मदतनिधी 
मिळवण्यासाठी उत्तरेकडच्या लोकांची 


भेट घेतली आणि त्यांच्याशी तो बोलला. 


१ डिसेंबर १८६५ त्रा, रॉबर्टने "प्लांटर" वर अजन एक जोखमीचे साहसी काम केले. जेव्हा तो दक्षिण कैरोलरिनामध्ये में तीव्र 
गोळ्यांच्या कचाटयात सापडला तेव्हा तो संघासाठी जहाज चालवत होता. "प्लांटर" च्या कप्तानाने रॉबर्टकडे नाव सोपवण्याचा 
आदेश दिला, पण रोबर्ट कोळश्याच्या कोठीत लपला.पर्वीच्या गुलामाचा चालक पकडला गेला तर तो मारला जाऊ शकतो, हे 
माहीत असल्याने त्याने लवकरच चाक सांभाळले आणि त्याने जहाजाला कन्फेडरेटसच्या पठे काढण्यासाठी वेग वाढवला 
त्याच्या पराक्रमासाठी -रॉबर्टला "प्लांटर* चा नवीन कप्तान म्हणन नेमले गेले. ज्यामळे तो संयक्‍त राज्याचा पहिला 
आफ्रिकी-अमेरिकी कप्तान झाला. 


पूर्ण युद्धाच्या काळात रॉबर्टने सतरा लढायांमध्ये भाग घेतला. अनेक यूनियन जहाजांचे संचालन केले. या काळात हॅनाने 
त्यांच्या दुसऱ्या मुलीला साराला जन्म दिला. दुर्भाग्याने त्यांचा मुलगा, रॉबर्ट जूनियरचा कांजण्यामुळे मृत्यु झाला 


य॒दधानंतर रॉबर्ट आणि त्याचा परिवार ब्यफोर्टमध्ये राहिला. त्याने मैककी हाउस खरेदी केल्ले, जिथे तो कधी गलाम होता 
आणि लिहायला वाचायला शिकला. १८५८ मध्ये ७ आफ्रिकी अमेरिकन आणि ४८ गोरयाबरोबर, रॉबर्टने एक नवीन 
लोकतांत्रिक संविधान लरिहण्यास मदत केली. दस्ताऐवजात दक्षिण कैरोलिनाच्या सर्व मल्ांसाठी पब्लिक शाळेत प्रथमच मोफत 
शिक्षणाची व्यवस्था केली. रॉबर्टने राज्य निवडणुकीत एक जागा जिंकली, जिथे त्यांनी अफ्रीकी-अमेरिकिनाच्या समान 
अधिकारासाठी समान लढाई लढली. आणि राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले आणि प्रमख जनरल पदापर्यंत पढे गेले. 


रॉबर्ट १८७५ मध्ये यनायटेड स्टेटस कांग्रेसमध्ये निवडले गेले. आपल्या पाच कार्यकालामध्ये, त्यांनी सेनेमध्ये वांशिक 
भेदभाव नष्ट करण्याचे आव्हान दिले. महिलांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यासाठी एक याचिका सादर केली. आणि 
आफ्रिकी लोकांसाठी वेगळी रेल्वे ठेवण्याच्या पद्धती विरुद्ध लढाई लढली. 


जेव्हा रॉबर्टचे कांग्रेसमधील करियर समाप्त झाले, तेव्हा त्यांना ब्यूफोर्टमध्ये सीमा शृल्क कलेक्टर म्हणून नियक्‍त केले 
गेले, आणि ते जवळपास वीस वर्षे त्या पदावर राहिले. १८८३ मध्ये हॅनाचा मत्य॒ झाला. नंतर रॉबर्टने परत लग्न केले आणि 
त्यांना अजून एक मलगा झाला 


१८९५ मध्ये दक्षिण कैरोलिनाने आपल्या राज्याच्या घटनेवर संशोधन केल्ले, कायद्याने आफ्रिकी-अमेरिकिनांना मतदान 
करण्याचा अधिकार काढन घेतला-एक अधिकार जो १८७० मध्ये संयक्‍त राज्य अमेरिकेच्या घटनेने एका संशोधना दवारा 
प्रदान केला गेला होता. १८९५ च्या संमेलनात केवळ सहा आफिकी अमेरिकन प्रतिनिधींच्या रुपात रॉबर्टने आपल्या लोकांना 
मतदान करण्याचा अधिकार दयावा हे स्पष्ट केले होते. तरीही हा अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. रॉबर्ट आणि 
इतर आफिकी अमेरिकन प्रतिनिधींनी या बदललेल्या दस्ताएवेजावर सही करण्यास नकार दिला. आफ्रिकी अमेरिकन अधिकारी 
यांनी नकार दिल्याबरोबरच, रॉबर्टने अनुचित कायट्याच्या विरोधात लढणे चालच ठेवले, भाषणे दिली आणि समर्थांनासाठी ते 
संयक्‍त राज्य कांग्रेसच्या सदस्यांपर्यंत पोहचल्रे 


नंतरच्या काळात रॉबर्ट नेहमी ब्यफोर्टमध्ये आफ्रिकी-अमेरिकन विदयार्थाबरोबर दिसत असत. त्यांनी त्यांना आपल्या 
लोकांनी काय मिळवले, काम केले याबद्दल सांगितले आणि शिक्षणाचे महत्व सांगितले. रॉबर्टचे १९१५ मध्ये वयाच्या ७५व्या 
वर्षी निधन झाले. त्यांचा अंतिम संस्कार ब्यूफोर्टमध्ये आतापर्यंतचे सगळ्यात मोठे आयोजन होते. 


संयक्‍त राज्य अमेरिकेच्या सेनेने २००४ मध्ये "मेजर जनरल रॉबर्ट स्मॉल" असे जहाजाचे नामकरण केले. असे नामकरण 
होणारे तै पहित्लरे आफ्रिकी अमेरिकन होते. 


